मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन 
व विकास अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.८३९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ २६१०,२६६५ व २६६६/२०२३, दिनांक ११ व १३ जुले, 
२०२३. 
शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत कोल्हापूर 


जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 


नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची =| कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) । अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 


रक्‍कम (रू. लक्ष) 
१ RD/ प्रजिमा १०२ मगदुम मळा ते| २.४५० १६०.३६ 8.33 
— STA/ तारदाळ रस्ता. 
इचलकंरजी / 
KOL (LR-988,VR-920) 


हातकणंगले 
(॥)-०५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.८३९/बांधकाम-४ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


अ.क्र. । विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष । दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
irs प्रजिमा शिवपुरी नेज ते| १.०१५ ११६.४८ ५.३८ 
र; / बाहुबली a शिवपु हयं 6 री 
तरि गह बाहुबली रस्ता (LR-09,VR-98) 
हातकणंगले शतका 
३ रा.मा. १९२ हातकणंगले ते प्रजिमा । २.१७५ २८५.१२ १५.०७ 
८४ ला मिळणारा रस्ता 
hes LR-98,VR 
STA/ ( न >] -& 3) 
g ii. प्रजिमा 39 कबनुर ते नवीन वसाहत | १.००० १२६.७३ ७.४३ 
ळक रस्ता (_-२१७,/-४० 
G इचलकंरजी/ प्रजिमा १०१ कोरोची ते धनगर | १.४७० १३२.८२ ७.९७ 
हातकणंगले माळ गोल घुमट रस्ता 
(LR-8&, VR-988) 
& ग्रा.मा ११० कबनुर ते इचलकरंजी | १.२०० १९१.३३ ११.०० 
हद्द रस्ता (LR-998,VR-988) 
७ प्रजिमा १०१ चंदुर बिरदेव मंदीर ते | १.३९० १४६.९५ ८.२२ 
वा RD/ ऐनापुरे मळा रस्ता 
इचलकंरजी/ (LR-23,VR-988) 
asain STA/ 
८ हातकणंगले प्रजिमा १११ चंदुर ते इनामदार | २.५५० २६७.५७ १४.३६ 
KOL a ae 
मळा बसान डीपी रस्ता 
AROS (LR-934,VR-226) 
९ हातकणंगले/ रा.मा १७७ रेंदाळ ते लक्ष्मीनगर | 2.900 १३६.९७ ८.२९ 
हातकणंगले रस्ता (_१-४४,/१-८०) 
१० रा.मा. १७९ करडवाडी ते| १.१०० १०२.१३ ७.०६ 
पारदेवाडी रस्ता 
(LR-4, VR-98,28) 
११ RD/ प्रजिमा ५२ सुक्‍याचीवाडी ते माणी | २.००० 203.30 १३.७५ 
भुदरगड- यां 
क्ट qT STA/ रस्ता 
राधानगरी/ (LR-8§&,VR-89) 
भुदरगड KOL = Sapa ol 
१२ भुदरगड .मा. १८९ ते नांगरगांव रस्ता १.३५० १५३.८४ १०.३२ 
(॥-०७ (MRL-08,VR-99, ९१, ODR -१०७) 
१३ रा.मा. १७९ दासेवाडी ते कोंडोशी | ३.१२० २९१.३३ १७.४७ 
रस्ता (LR-4§,VR-¥&) 
१४ रा.मा. WS करडवाडी ते शोळोळी | १.७८० १६३.२१ ११.३९ 
रस्ता (LR-30,VR-C0,29) 
१५ रा.मा. १७९ शेणगांव ते सोनारवाडी | २.५३० २५५.२७ १७.२७ 
रस्ता (LR-3¥, -१६) 
१६ इजिमा १०६ ते तोरस्करवाडी रस्ता | १.४०० ११२.२६ ७.७६ 
भुदरगड- RD/STA/ | (LR-38, VR-928) 
१७ राधानगरी/ KOL इजिमा 42 ते हुंब्याचा धनगरवाडा | १.२७५ १०७.५९ ७.४४ 
भुदरगड (॥)-०८ रस्ता (LR- 83,VR- १४५) 
१८ इजिमा ६४ ते पाटपन्हाळा रस्ता २.८५० २४६.३६ १७.०४ 
(LR-80,ODR- ६६) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.८३९/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | विधानसभा | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्षेत्र/ तालुका (कि.मी) | अंदाजित नियमित 
रक्‍कम (रू. | देखभालव 
लक्ष = | दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
१९ द-याचे वडगाव प्रजिमा ३० ते| २.१७० १८५.८७ १२.७२ 
ह ताता RD/ वडुवाडी रस्ता 
eae STA/ (LR-22,VR-4§) 
20 KOL रा.म.मा.०४ ते कणेरीवाडी (इजिमा | १.४८५ १२०.९४ ८.४४ 
(I)-08 ७२) रस्ता _१-१४, VR-49) 
२१ रा.मा.१९६ ते कावणे रस्ता १.८५० १४३.३६ ९.६१ 
(LR-2§,VR-29) 
22 RD/ रा.म.मा.०४ उचगाव ते मुडशिगी | 2.404 २०८.१० १४.१३ 
बाळ रस्ता. (_३-०४, ७३-४१ 
23 चिचवाड जेन मंदीर ते वळीवडे | २.७६० २२१.१४ १४.६२ 
करवीर(द)/ Ne रस्ता (LR-02,VR-930) 
२४ करवीर eae वसगडे हायस्कूल ते इजिमा ७७ | 2.80 १८५.१० १२.४२ 
रस्ता (LR-99,VR-98¢) 
२५ RD/ कोल्हापूर शहर शिगणापूर ते | ४.२२५ ३८२.८३ २५.३७ 
करवीर(दो/ STA/ हणमंतवाडी इजिमा ६९ रस्ता 
कणर cai: (MRL-42,ODR-&8) =a 
२६ रा.मा.१९४ निगवे दुमाला ट्रेनिंग | ३.१८० २४४.३७ १६.७१ 
(I-99 कॉलेज ते इजिमा ६८ रस्ता. 
(_३-८९,४१-१०) 
२७ TA १० कुंभोज सकलत पीर ते| ३.१९० ३१८.२९ २१.८१ 
हातकणंगले. RD/ नरंदे रस्ता. (LR-920, VR-940) 
२८ d STA/ प्रजिमा ९६ भेंडवडे ते इजिमा 39] 3.900 ३५ G 
हातकणंगले या & wee aoe 
KOL रस्ता (LR-9019, VR-90) 
२९ (II)-92 प्रजिमा ९६ तासगाव सिधोबा | २.३८० २५८.२७ १७.९० 
देवालय ते रा.मा .१९२ रस्ता 
(MRL-92,VR-2¢0) 
30 रा.मा.१९४ रुकडी ते वसगडे नदी | २.०९० १७९ .२२ १२.३७ 
RD/STA/ (रस्ता (LR-&8, ४३-३६) 
३१ सवगत) ग रा.मा.१९४ रुकडी ते पट्टणकोडोली | १.९९० १७९.२७ १२.४९ 
es fips VEA(LR-983,VR-48) 
32 रा.म.मा १६६ चोकाक ते रुकडी | 2.480 १४२.७१ ९.८६ 
रस्ता 
(LR-940,VR-28, 908) 
६९.१३० । ६३२७.९९ ४०८.९५ 


एकुण ३२ कामे 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.८३९/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


ii 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JAa: काटेकोरपणे तपासण्यात यावे तसेच NRIDA यांनी 
निर्गमित केलेल्या Vision Documents on New Technology Initiatives and 
guidelines- २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनांचे अवलंब करुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणातीळल गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.८३९/बांधकाम-४ 


जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 
vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 
vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 
ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 
०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३०१७४२०२६९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.08.31 15:44:54 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

६) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

७ मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.८३९/बांधकाम-४ 


८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे 
विभाग, पुणे. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोल्हापूर. 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


